उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अया 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २२ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६७/५-स, 
दिनांक २० जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय- 


श्री.आर. एन. कटके , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वाशिम यांची, शासन निर्णय , 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६७/५-स, दिनांक २० जानेवारी, 
२०२० अन्वये जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ या पदावर बदली करण्याचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर बदलीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 
त्यानुसार श्री. कटके , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वाशिम या पदावर कार्यरत राहतील. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२२११४१५५३००२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Josh 
० 


M eo ७ f Maharasht! ‘Co-operation Marketing 
वे ny y r | री bs 91b4708db2: 103 1 
075c97c713180, 
G a n e ५ h b h u S h a Nn J 0 ५ h | र bs ; eg ली at वह. त 00 (036823 
Date: 2020.01.24 15:39:37 +05'30' 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन ), व्दारा 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व विभागीय उपनिबंधक सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६७/५-स 


६. सर्व संबधित अधिकारी 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

११. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१२. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३. निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


